सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व 
संरक्षण गृहे या अनिवार्य योजनेसाठी 
लेखाशिर्ष २२३५ १२५४ अंतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मागणी-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/ का-४, 
दि.११.०४.२०२२, दि.२५.०४.२०२२, दि.०२.०५.२०२२, दि.२७.०५.२०२२ दि.०८.०७.२०२२ 
व दि.२२.०७.२०२२, दि.२६.०८.२०२२ व दि.०१.०९.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षण गृहे या 
अनिवार्य योजनेकरीता मागणी क्र.एक्स-१, २२३५ १२५४ या लेखाशिर्षातंर्गत (०६)-दुरध्वनी, विद्युत व 
पाणी पट्टी, (१०- कंत्राटी व (१४)-भाडेपट्टी व कर या बाबीसाठी रु.१२०.७१ लक्ष इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (805) 
वितरण प्रणालीवर शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षण गृहे या अनिवार्य योजनेकरीता 
उपरोक्त वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रु.७२.४१ लक्ष इतका निधी नियंत्रण अधिकारी 
तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना उपलब्ध करुन दिलेला आहे. 


वित्त विभागाने सदर लेखाश्रिर्षाखाली (०६)-दुरध्वनी, विद्युत व पाणी पट्टी, (१०- कंत्राटी व (१४)- 
भाडेपट्टी व कर या बाबींसाठी उपलब्ध करुन दिलेला उर्वरित रु.४८.३० लक्ष इतका निधी नियंत्रण 
अधिकारी तथा आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षण गृहे या अनिवार्य योजनेसाठी सन २०२२-२३ 
वित्तीय वर्षाकरीता (२२३५ १२५४) या लेखाशिर्षाखाली (०६)-दुरध्वनी, विद्युत व पाणी पट्टी, (१०)- कंत्राटी 
व (१४)-भाडेपट्टी व कर या बाबींसाठी तरतुद केलेल्या रु.१२०.७१ लक्ष निधीपैकी रु.७२.४१ लक्ष इतका 
निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आला आहे. शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षण गृहे या 
योजनेतंर्गत तरतुद केलेल्या निधीपैकी सदर लेखाशिर्षाखाली (०६)-दुरध्वनी, विद्युत व पाणी पट्टी, (१०)- 
कंत्राटी व (१४-भाडेपट्टी व कर या बाबींसाठी रु.४८.३० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मागणी-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०२ 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. | मागणी क्र १२५४ २२३५ ,१-एक्स. सन २०२२-२३ साठीची निधी वितरण 
या लेखाशिर्षातंर्गत बाब अर्थसंकल्पिय तरतूद 
a (०0६)-दुरध्वनी, विद्युत व पाणी पट्टी ३२.५० १३.०१ 
(१०- कंत्राटी ४८.२१ १९.२९ 
(१४)-भाडेपट्टी व कर ४०.०० १६.०० 
एकूण १२०.७१ ४८.३० 


२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
तात्काळ संबंधित संस्थांना आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास, आयुक्तालय, पुणे यांच्या स्तरावरून 
वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या प्रचलित पध्दतीनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी सदर निधी खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास सादर करावीत. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत तसेच, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४७/व्यय-६, दि.१९.१०.२०२२ 
अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११०४१६१००७२९३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shivaji Pandurang ४५०५५५४ 


2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adcBa I c2a78fesffe 


Karwar Si Te पटकन 
(शि. पां. कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


०८ AW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मागणी-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०२ 


५. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

११.महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर) 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

१४.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.उपायुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

१७.अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिळा व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९.निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


